महाराष्ट्र मासेमारीबाबत अधिनियम १९६० 
मध्ये सुधारणा करणेकरिता गठित करण्यात 
आलेल्या समितीमध्ये श्री. प्रकाश लोणारे व 
श्री. तुकाराम वानखेडे यांचा समावेश सदस्य 
म्हणुन करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्र. मत्स्यवि-२०२३/प्र.क्र. ७८ /पदुम-१३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- 


१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि-२०२२ /प्र.क्र.१४५/पदुम१३, दि. १५ फ़ेब्रुवारी 
» २०२३ 


प्रस्तावना : 


WORM मत्स्यव्यवसायात होणारी वाढ लक्षात घेवून महाराष्ट्र मासेमारीबाबत अधिनियम 
१९६० मध्ये सुधारणा करण्याची आव्यकता विचारात घेऊन प्रस्तुत अधिनियमामध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय ,महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची तज्ञ समिती 
संदर्भ क्र. १ येथील दि. १५ फ़ेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आली 
आहे.सदर समितीमध्ये श्री. प्रकाश लोणारे व श्री. तुकाराम वानखेडे यांचा Pada सदस्य म्हणुन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन पूरकपत्र :- 

या शासन पूरकपत्रान्वये संदर्भ क्र. १ येथील दि. १५ फ़ेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये आयुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय ,महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित करण्यात आलेल्या 
समितीमध्ये श्री. प्रकाश ळोणारे व श्री. तुकाराम वानखेडे यांचा समावेश सदस्य म्हणुन करण्यात येत 
आहे. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-२०२३/प्र.क्र. ७८ /पदुम-१३ 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२४११५२१३१५०१ असा आहे. हे पुरकपत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


षु . 


Digitally signed by ASHWINI ASHOK JADHAV 

A S H W | N | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c807b0e8d8360e1 933 1860b4841f75c1464 

A S H O K 3d6bf9b74326a4baa3f7d6efd259Cc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=83E5AC89022C52D6BBCAD9FB1DA 
D058861F7638C5245DOB5FF225COCEEC3E64B, 

J A D H AV cn=ASHWINI ASHOK JADHAV 


(अश्विनी जाधव) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (मस्त्यव्यवसाय) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 

श्री. तुकाराम वानखेडे, प्लॉट नं.२४, हर्सुल पिसादेवी रोड, छ.संभाजीनगर-४३१००१ 


६. श्री. प्रकाश लोणारे, नागपूर 


निवडनस्ती (पदुम-१३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


